पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण योजना या योजनेतंर्गत 
वायुपुत्र तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ वर्धा या संस्थेस 
सन २०१८-१९ या वर्षाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ डिसेबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र अविवि २००९ /प्र.क्र. १८८/०९/कार्यासन १,दि. २७ जुले,२००९ 

२) शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/ प्र.क्र १८८/०९/कार्यासन १,दि. २९ऑगस्ट,२००९ 

3) शासन निर्णय क्रमांक: पोभप्र २०१८/प्र.क्र.५२/का-९, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८. 

४) शासन निर्णय क्रमांक: पोभप्र २०१८/प्र.क्र.१२/का-९, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२०. 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग- अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/-अर्थ ३,दि. १६एप्रिल,२०२०. 

६) शासन निर्णय क्र.वित्त विभाग- अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६५/-अर्थ ३,दि. ०४ में,२०२० 

७) जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे पत्र क्र.कक्ष ब/कलि/गृह/कावी५२/२०२० दि. २९.५.२०२०. 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समुहातील उमेदवारांचे पोलिस सेवेतील भरतीच्या प्रमाणात वाढव्हावी या 

Sada संदर्भ क्र १ च्या शासन निर्णय दि. २७ जुलै २००९, अन्वये पोलिस भरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण 
योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजना सन २०१७-१८ पर्यंत महाष्ट्राच्या अल्पसंख्याकामार्फत 
राबविण्यात येत होती. तथापी, संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णय दि.१.९.२०१८ अन्वये सदर योजना राज्य 
शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये सदर योजना 
शासनामार्फत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांची निवड करुन राबविण्यात आली आहे. ज्या प्रशिक्षण संस्थांनी दोन 
महिन्याचे (६० दिवस) यडास्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण केले अशा प्रशिक्षण संस्थांना शासन निर्णय दि. २७ जुले 
२००९, मधील विहित केलेल्या तरतूदीनुसार अनुदान वितरित करण्याचा प्रस्ताव संबंतधित जिल्हयांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शिफारीसह प्राप्त झाला आहे.त्यानुसार संदर्भ क्र.४ शासन निर्णय, दि.१२ 
फेबरुवारी,२०२० अन्वये वायुपुत्र तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ वर्धा या संस्थेस प्रशिक्षण Bard पूर्ण केल्यानंतरचे 
रु.५,२९,६५०/- एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले होते. तथापि जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी बिडिएस 
प्रणाळीवर झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे सदर अनुदान वायुपुत्र तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ वर्धा यांना अदा 
करता आलेले नाही असे संदर्भ क्र. ७ दि.२९.५.२०२० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यास अनुसरुन वायुपुत्र 
तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ वर्धा या संस्थेला सन २०१८-१९मध्ये पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण 
केल्यानंतरचे अनुदान रु.५,२९,६५०/- सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेकरिता सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये रु.४ कोटी एवढा निधी 
अंर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ च्या दिनांक दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकान्वये एकूण अंर्थसंकल्पित निधीच्या १० टक्के निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार 
या योजनेतंर्गत १० टक्केच्या प्रमाणात रु.४० लक्ष एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. तथापि वित्त 
विभागाच्य शासन निर्णय दि.४.०५.२०२० अन्वये वेतन व निवृत्ती वेतन वगळता इतर बाबीकरीता अनुदान 
वितरीत करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. त्यास अनुसरुन या योजनेतंर्गत उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/का-९ 


असलेल्या रु.४० लक्ष निधी मधून वित्त विभागाच्या मान्यतेने वायुपुत्र तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ वर्धा या संस्थेस 
सन २०१८-१९ या वर्षी राबविण्यात आलेल्या पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे १०० टक्के अनुदान 
रु.५,२९,६५०/- (रु.पाच लक्ष एकोनतीस हजार सहाशे पन्नास फक्त ) वितरीत करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा संस्थेच नाव प्रशिक्षण दिलेले | अनुदानाची रक्‍कम 
विदयार्थी संख्या 
oi र वर्धा वायुपुत्र तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ | ९३ रु. ५,२९,६५०/- 
वर्धा 
एकूण रु. ५,२९,६५०/- 
रुपये पाच लक्ष एकोनतीस हजार Veal पन्नास फक्त 


२. उपरोक्त प्रमाणे मंजूर अनुदान जिल्हाधिकारी, वर्धा यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. याबाबत 
संबंधित जिल्हाधिकारी हे नियत्रंक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पहातील. 

३. मंजूर अनुदानापेकी जिल्हाधिकारी यांनी प्रशिक्षण संस्थेस शिक्षकांचे मानधन प्रती शिक्षक प्रती 
महिना रु.१५,०००(दोन शिक्षक अनुज्ञेय) वाचन साहित्य रु.३०० प्रती विदयार्थी, अल्प उपहार प्रती विदयार्थी 
रु.१५ प्रती व गणवेश प्रति विद्यार्थी विद्यावेतन रु.१००० प्रती विदयार्थी या प्रमाणात अनुदान वितरीत संबंधीत 
विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत जर एखाद्या संस्थेने विद्यार्थ्याचे विद्यावेतन 
स्वखर्चाने अदा केले असेल तर अज्ञा परिस्थितीत विद्यावेतन अदा केल्याचे पुरावे (पावती, बॅकेचे कागदपत्र ) 
जमा करुन सदर विद्यावेतन संस्थेने संबंधित विद्यार्थ्याना अदा केले याची खातरजमा केल्यावरच 
विद्यावेतनाची रक्‍कम संबंधित संस्थेस अदा करावी. 

४. वायुपुत्र तंत्रशिक्षण प्रसारक मंडळ वर्धा या संस्थेस शासन निर्णय दि.१२.२.२०२० अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेले रु.५,२९,६५०/- एवढे अनुदान या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. सदर संस्थेस 
शासन निर्णय दि.१२.२.२०२० अन्वये मंजूर केलेले रु.५,२९,६५०/- एवढे अनुदान बिडिएस प्रणालीवरील 
तांत्रिक बिघाडामुळे मार्च २०२० अखेर अदा करता आलेले नसल्याचे जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी 
दि.२९.५.२०२० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. सदर निधी व्यपगत झाल्यामुळे सन २०२०-२१ या वर्षातील 
उपलब्ध तरतूदीमधून उपरोक्त प्रमाणे संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 

५. या योजनेतंर्गत होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई ०१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज 
कल्याण ०१७ स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदान ०१ अल्पसंख्याकांना सहाय्यक अनुदान (०१)(३२) पोलीस 
शिपाई भरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजनेकरीता विविध संस्थाना सहाय्यक (कार्यक्रम)(२२३५ सी २७९) या 
लेख्याशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० येथील सर्व अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०१८/प्र.क्र.५२/का-९ 


होत आहे. तसेच सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७२/२०२०/व्यय-१ 
दि.१९.११.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला 


असून त्याचा संकेताक २०२०१२०४१७०००३५३१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


र्‌. 
१०, 
११, 


र Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN; c=IN, jovernment Of Maharashtra, ou=Minorities 
| n e ५ 7 e eveloy Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2. b099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133 
el 1 6fdf, 
serialNut 6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa5512 
0 n a Va n e ea78888! 15751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2020.12.04 17:04:39 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 (रोखशाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


